मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित 
याचिका क्रमांक १०४/२०१० सोसायटी फॉर 
फास्ट जस्टीस आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र 
शासन प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्देशांच्या अनुषंगाने समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सीटीएम ०२१५/प्र.क्र.७४/वि.शा.१ ब 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : १५ जुले, २०१५ 
प्रस्तावना - 
मा.उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १०४/२०१० मध्ये न्यायालयाने दिनांक 
१३ मार्च, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर 
करावयाच्या कार्यवाहीकरीता कालबद्ध वेळापत्रक तयार करण्याकरीता अपर मुख्य सचिव 
(गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठन करणेबाबत मा.मुख्य सचिव महोदयांनी 
निदेश दिलेले आहेत. 
शासन निर्णय - 
सार्वजनिक / शासकीय जागेवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, 
स्थलांतरीत करणे, नियमित करणे यासाठी महसूल व वन विभाग, गृह विभाग आणि नगर 
विकास विभाग यांनी समन्वय साधून याबाबत कालबद्ध वेळापत्रक तयार करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समन्वय समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह) -  झध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग - सदस्य 
३) प्रधान सचिव (नगर विकास-२), नगर विकासविभाग - सदस्य 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - सदस्य 
५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग - सदस्यसचिव 


aR निर्णय क्रमांक :- सीटीएम ०२१५/प्र.क्र.9४/वि.शा.१ ब 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०७०७१२०४०१३६२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुसार व नावाने, 


डर Digitally signed by Sunil 
S U al | | Jaikumar Sovitkar 
DN: CN = Sunil 
Jaikumar Sovitkar, C = 


J aiku aa alr IN, S = Maharashtra, O 


= Government Of 
S A k Maharashtra, OU = 
ovit ar Home Department 
Date: 2015.07.15 
12:18:19 +05'30' 


(सु.ज.सोवितकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नगर विकास -२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक ,एम. आय.डी.सी./सिड्को/एस.टी.महामंडळ /म्हाडा 
१३. महाव्यव्यस्थापक (पश्चिम रेल्वे/मध्य रेल्वे) 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५. सर्व पोलीस आयुक्‍त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- सीटीएम ०२१५/प्र.क्र.9४/वि.शा.१ ब 


१६. सर्व पोलीस अधिक्षक. 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 

१८. सर्व नगरपालिका / नगर परिषद मुख्याधिकारी. 

१९. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

२०. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
२१. निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


